स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत चंद्रपूर 
महानगरपालिकेच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापन 
प्रकल्पास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(६)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: १४ मे, २०२१ 


वाचा 


— 


१. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. 94.04.2094 

२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र. क्र.४५/नवि-३४, दि.१/३/२०१८ 

३. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दिनांक २५/०२/२०२१ रोजी संपन्न 
झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


शासन निर्णय :- 


स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) अंतर्गत चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाचे 
विवरणपत्रातील रकाना ४ मध्ये दर्शविलेल्या किंमतीच्या प्रकल्पास संदर्भीय क्रमांक २ येथील शासन निर्णयांनुसार 
मंजुरी देण्यात आली होती. 


२. सरदर प्रकल्पाची अंमलबजावणी महानगरपालिकेमार्फत सुरु असताना प्रकल्पात अंतर्भूत असलेल्या काही 
बाबी वगळून नवीन बाबी मंजूर करण्याची विनंती महानगरपालिकेमार्फत करण्यात आली होती. (मंजूर प्रकल्पातील 
वगळण्याच्या बाबी व त्यांची किमंत या शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातील अनुक्रमे रकाना ५ व ६ मध्ये 
दर्शविली आहे. वगळलेल्या बाबींच्या जागी मंजूर करावयाच्या बाबी व त्यांची किंमत अनुक्रमे रकाना ७ व ८ मध्ये 
दर्शविली आहे. 


३. चंद्रपूर महानगरपालिकेने सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी राज्य अभियान संचालनालयाच्या स्तरावर 
करून तो प्रस्ताव दिनांक २५.०२.२०२१ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केला होता. 
उच्चाधिकार समितीने त्याच बैठकीत सदर प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. 


४. AMR, सदर प्रस्तावास उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने या शासन 
निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील अनुक्रमे रकाना ५ व ६ मध्ये दर्शविलेल्या किमतीच्या बाबी वगळण्यास व 
वगळलेल्या बाबींच्या जागी अनुक्रमे रकाना ७ व ८ मध्ये दर्शविलेल्या किंमतीच्या बाबी मंजूर करण्यास शासन मंजूरी 
देत आहे. 


५. उपरोक्त बदलामुळे चंद्रपूर महानगरपालिकेच्या घनकचऱ्याच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालाची सुधारित 
किंमत या शासन निर्णया सोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना १० मध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार राहील. 


६. संदर्भीय क्रमांक 2 येथील प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयात नमूद अटी व ants पालन करणे 
बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(६)/नवि-३४ 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०५१४१५५०१२७६२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


प्रति, 


Ajit Sahebrao 
Palwe 


Digitally signed by Ajit Sahebrao Palwe 
DN: c=IN, o=Government of Maharasht Urban Development 
Department, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=bec5dbdaa52955626b8257f1 105a8a62ddbd1337948a428b4e4 
992e5d3bf423, 

ber= defed4a9827acaa40b255e88289e62111c82bcdb 
7dd2fe58860768930, cn=Ajit Saheb! 
Date: 2021.05.14 15:54:54 405'30' 


(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 

मा. मंत्री, नगरविकासयांचेखाजगीसचिव, मंत्राळय, मुंबई 
मा.राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
अप्पर मुख्य सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 


. अप्पर मुख्य सचिव,नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 

. प्रधान सचिव, नगरविकास विभाग(२) यांचे स्वीय सहायक 

. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 

. आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
९. 


विभागीय आयुक्त, नागपूर विभाग, नागपूर. 


१०.जिल्हाधिकारी, चंद्रपूर. 
११.आयुक्त, चंद्रपूर महानगरपालिका 


१२.राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचाळनालय,मुंबई. 


१३.निवडनस्ती, नवि-३४. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(६)/नवि-३४ 


(शासन निर्णय क्रमांक:- स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.२६(६)/नवि-३४ दिनांक: १४ मे, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र) 
(किंमत रु. कोटीमध्ये) 


स्वच्छ मंजूर 
eee) ge | ae मंजूर | फरक सविस्तर 
नागरी । भारत | घनकचरा | बाबींपैकी | आवश्यक |) नव्याने =| नव्यानेमंजूर | फरक ee 
‘i e 
is स्थानिक | अभियान | व्यवस्थापन| आता नसलेल्या | मंजूर करावयाच्या | कमी (-) 
अ. सराला “दातात आव्यक | वात अहवालाची 
स्वराज्य | अंतर्गत | प्रकल्पाची | आवश्‍यक | बाबींची | करावयाची बाबीची अधिक 
ane मजूर किमत किंमत किंमत सुधारित 
संस्थां | अनुज्ञेय मंजूर किंमत नसलेल्या | किंमत बाब किंमत (+) किंमत 
किंमत किंमत 
किंमत बाबी 
(१) (र) (३) (४) (५) (६) (७) (८) (९) (१०) 
Handcarts 
for 0.2104 
sweeping 2 Sheds 
ae ane 0.0187. | (Tipping & 
= eae MRF Unit 
१५१९९ 1 & Unit 2 
: चंद्रपूर | ३८.४५ | १५.४७ व हॉ क Shed 0.5907 विवर. 98.95 
पू ठी : Auto Tipper (39X18m) “oi ‘ 
१ 0.0935__। (Increase in 
processing Budget) 
site 
Biomining 0.6403 
Total 1.9054 Total 0.5902 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


